फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ 
पासून राज्यातील विद्यमान विनाअनुदानित 
औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेमधील अभ्यासक्रमांना 
द्यावयाच्या विविध शासन मान्यतांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय/मान्यता/२०२२/ 
११७८, दि.१२.१२.२०२२. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वर नमूद दि.१२.१२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून सोबतच्या Annexure मध्ये नमूद राज्यातील विद्यमान 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन बी.फार्मसी व एम.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यास कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून सोबतच्या Annexure मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यातील विद्यमान 
औषधनिर्माणाशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांमध्ये नवीन बी.फार्मसी व एम.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यास कायम विनाअनुदानित तत्वावर खालील अटी व इातींच्या अधीन राहून शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 

अटी व शर्ती 

१) सदर मान्यता ही कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेश क्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे 
राहील. 


3) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली / फार्मसी 
कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शार्ती मान्य 
असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि 
औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


४) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 


५) सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ 
कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


७) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. 
तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच विद्यार्थ्याना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व 
शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रंगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


३. ज्यासंस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व केंद्रीभूत प्रवेश 
प्रक्रियेमध्ये या शासन मान्यतेनुसार अभ्यासक्रमाचा समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांनी आवश्‍यक ते आदेश पुढील १० दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत. 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१४१५००२९८८०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2022.12.14 16:18:58 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 


3) सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशञास्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५) संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) फार्मसी कौंन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

७) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

८) निवड नस्ती/तांशि-४. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Higher and Technical Education Department Government Resolution No.Manyata-2022/C.R.177/TE-4, Dated- 14th December, 2022 


INSTITUTE NAME 


DTE CODE |PCI CODE 


6905]PCI-1435 
6905]PCI-1435 
6 


934)PCI-3482 |Pune District Education 
Associations College Of 
Pharmacy Hadapsar Pune 


Navsahyadri Institute of 
Pharmacy, Naigaon( 
Nasarapur), Pune 


Navsahyadri Institute of 
Pharmacy, Naigaon( 
Nasarapur), Pune 


Backward Class Youth 
Relief Committee's 
Institute of D. Pharmacy, 
Nagpur 


4270|PCI-172 
5482|PCI-3681 
4272|PCI-257  |Bhausaheb Mulak 
Charitable Trust 'S 
Bhausaheb Mulak College 
Of D. Pharmacy, Umred, 
Nagpur 


Dr. Ithape Institute Of D 
Pharmacy Sangamner 


Annexure 


List of New Course in existing Unaided Pharmacy institute, Approved by PCI for A.Y. 2022-23 


Un-Aided 


Un-Aided 


Un-Aided 


Un-Aided 


Un-Aided 


Un-Aided 


PHARMACY POST GRADUATE 
PHARMACY POST GRADUATE 


UNDER GRADUATE 
UNDER GRADUATE 
UNDER GRADUATE 
UNDER GRADUATE 


Page 1 of 1 


Master of 
Pharmacy 


Master of 
Pharmacy 


Bachelor of 
Pharmacy 


Bachelor of 
Pharmacy 


Bachelor of 
Pharmacy 


Bachelor of 
Pharmacy 


Dr. Babasaheb 

ar 

ogical 

ity, Lonere 


Pharmaceutics 


Pharmacology 
ar 

ogical 

ity, Lonere 


Pharmacy Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 
Pharmacy Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 
Pharmacy Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 
Pharmacy Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Technological 
University, Lonere 


INTAKE A.Y. 
2021-22 


APPROVED 
BY PCI 
A.Y.2022-23 


